शासन निर्णय-: 
सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-१ मुख्य लेखाशिर्ष २०४५०३६९ अंतर्गत विविध 
उद्दीष्टा करिता मंजूर तरतूद रु. २.९७९२ कोटी मधून माहे मार्च, २०१८ अखेर पर्यंत विविध उद्दीष्टांपोटी 
झालेला खर्च रु. २.४०२९५७५ कोटी वजा जाता शिल्लक तरतूद रु. ०.५७६२४२५ कोटी प्रत्यार्पित करण्यात 
येत आहे. 
उद्दीष्ट निहाय बचतीचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मागणी क्र. के-१, मुख्य लेखाशिर्ष २०४५ सन २०१७-१८ 
या आर्थिक वर्षातील बचतीची रक्कम प्रत्यार्पित 


करणेबाबत... 


महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
झासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३२/ऊर्जा-३ 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक -: ३१/०३/२०१८ 


(रुपये कोटीत) 

अ. योजना / उद्दिष्ट | मागणी क्रमांक/ | एकूण | मार्च २०१८ बचत बचतीची कारणं 

क्र. मुख्यलेखाशिर्ष | तरतूद अखेर 

पर्यंतचा खर्च 
| मुख्य विद्युत निरीक्षक | के-१ 
वीज शुल्क शाखा २०४५०३६९ 
(अनिवार्य) 

१) | वेतन (०१) २.८०२१ | २.२९५५२४० | ०.५०६५७६० | एकूण ८२ मंजूर पदांपैकी ३९ पदे रिक्‍त 
आहेत. Rat पदांमुळे अनुदानात घट 
आहे 

२ । दूरध्वनी, वीजव ०.००३० | ०.००११४२३ | ०.००१८५७७ | मंजूर अनुदानापैकी प्रत्यक्ष खर्च करण्यात 

पाणी (०६) आला असून लोड शोडींग असल्यामुळे 
वीज वापर कमी झाल्यामुळे प्रत्यक्ष खर्च 
कमी झाला आहे त्यामुळे अनुदानात घट 
दिसून येत आहे. 

३) | देशांतर्गत प्रवास खर्च ०.०७७० | ०.०३०४२०८ | ०.०४६५७९२ | वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे 

(११) रु.१,५४,०००/- व विद्युत कर निरीक्षक ४ 
पदे सहाय्यक विद्युत कर निरीक्षक ५ पदे 
set एकूण ९ पदे रिक्‍त असल्यामुळे 
शिल्लक रु. ३,११,७९२/- अशी एकूण 
VHA रु. ४,६५,७९२/- इतक्या 
रक्कमेची प्रवास भत्त्याची अनुदानात घट 
दिसून येत आहे. 

४ | कार्यालयीन खर्च ०.०६५१ । ०.०५१९३१९ | ०.०१३१६८१ | वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे रु. 

(१३) १,३०,२००/- व उर्वरीत रक्‍कम रु. 
१४८१/- अशी एकूण THA १,३१,६८१/- 
इतक्या रक्कमेची अनुदानात घट दिसून 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३२/ऊर्जा-३ 


द] 


संगणक खर्च (१७) 


०.०३१८ 


०.०२३९३८५ 


०.००७८६१५ 


वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे 
६३,६००/- व उर्वरीत रक्‍कम रु. 
१५०१५/- अशी एकूण रक्कम 
७८,६१५/- इतक्या रक्कमेची अनुदानात 
घट दिसून येत आहे. 


व्यवसायिक सेवा 
(२८) 


०,०००१ 


7 .०0 


०,०००१ 


वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे रु. 
२००/- व संगणक वितरण प्रणालीमध्ये 
रु. १०००/- च्या खालील रक्कमेचे 
बीडीएस निघत नसल्यामुळे रु. ८००/- 
अश्ली एकूण रक्‍कम रु. १०००/- इतक्या 
रक्कमेची अनुदानात घट दिसून येत 
आहे. 


मोटार वाहन (५१) 


०,०००१ 


a .00 


0.0004 


वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे रु. 
२००/- व अनेक कार्यालयात शासकीय 
वाहन उपलब्ध नसल्यामुळे रु. ८००/- 
Haft एकूण रक्‍कम रु. १०००/- इतक्या 
रक्कमेची अनुदानात घट दिसून येत 
आहे. 


एकूण 


२.९७९२ 


२.४०२९५७५ 


०.५७६२४२५ 


तसेच मागणी क्र. के-१, मुख्यळलेखाशिर्ष २०४५०३७८ अंतर्गत विविध उद्दीष्टांकरीता मंजूर तरतूद 


रु. ४९.३६७२ कोटी मधून माहे मार्च, २०१८ अखेर पर्यंत विविध उद्दीष्टापोटी झालेला खर्च 
रु. ३८.३२३४६७३ कोटी वजा जाता शिल्लक तरतूद रु. ११.०४३७३२७ कोटी प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 


(रु. कोटीत) 
अ. योजना / उद्दिष्ट । मागणी क्रमांक/ | एकूण | मार्च २०१८ बचत बचतीची कारणे 
क्र. मुख्यलेखाशिर्ष | तरतूद अखेर 
पर्यंतचा खर्च 
२ | मुख्य विद्युत निरीक्षण | के-१ 
शाखा २०४५०३७८ 
१) | वेतन (०१ ४६.४१०७ | ३६.४७१४०५४ | ९.९३९२९४६ | एकूण ९६४ मंजूर पदांपैकी ३२२ पदे रिक्‍त आहेत. 
रिक्‍त पदांमुळे अनुदानात घट दिसून येत आहे. 
२ | अतिकालिक भत्ता ०.०००१ a 00 ०.०००१ वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे रु. २००/- व 
(०३) वाहन चालकांची एकूण १८ मंजूर पदांपैकी १४ पदे 
रिक्‍त असल्यामुळे रु. ८००/- अशी 
एकूण रक्‍कम रु. १०००/- इतकी 
रक्‍कम अतिकालीक भत्त्याच्या अनुदानात घट 
दिसून येत आहे. 
3) दूरध्वनी, वीज व ०.३००० | ०.१९५५९७१ | ०.१०४४०२९ | मंजूर अनुदानापैकी प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला 
पाणी (०६) असून लोड शोडींग असल्यामुळे वीज वापर कमी 
झाला त्यामुळे प्रत्यक्ष खर्च कमी झाला आहे. तसेच 
विद्युत निरीक्षक ठाणे-२ या कार्यालयाने रु. 
४६६०/- रक्कमेचे सादर केलेले देयक कोषागार 
कार्यालय ठाणे यांनी दि. ३१.०३.२०१८ रोजी 
उशिराने परत केले. त्यामुळे एकूण रक्‍कम 
रु. १०४४०२९/- दूरध्वनी, वीज देयक व पाणी 
आकार अनुदानात घट दिसून येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३२/ऊर्जा-३ 


¥) देशांतर्गत प्रवास खर्च ०.७७०० | ०.३९७६४४१ | ०.३७२३५५९ | वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे 
(११) रु. १५,४०,०००/- व विद्युत निरीक्षक १९ पदे 

सहाय्यक विद्युत निरीक्षक ३० पदे व कनिष्ठ 
अभियंता / शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-२ची १०० पदे रिक्‍त आहेत अशी एकूण १४९ 
Rat पदांमुळे रु. २१,८३,५५९/- अशा प्रकारे 
एकूण रु. ३७,२३,५५९/- इतक्या रक्कमेची 
अनुदानात घट दिसून येत आहे. 


4) कार्यालयीन खर्च ०.७५९५ | ०.५६३५०११ | ०.१९५९९८९ | वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे 
(१३) रु. १५,१९,०००/- व अधिक्षक अभियंता मुंबई 

प्रादेशिक मंडळ कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली 
विद्युत निरीक्षक, उद्दवाहन यांचे कार्यालयीन 
संगणक खरेदीचा प्रस्ताव विहित वेळेत पूर्ण न 
झाल्यामुळे रु. ४,४०,९८९/- अशी एकूण रक्‍कम 
रु. १९,५९,९८९/- इतक्या रक्कमेची अनुदानात 
घट दिसून येत आहे. 


&) भाडेपट्टी व कर (१४) ०.८००७ | ०.५११३३९८ | ०.२८९३६०२ | वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे रु. 
१६,०१,४००/- व अधिक्षक अभियंता मुंबई प्रादेशिक 
मंडळ कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली विद्युत 
निरीक्षक मुंबई यांचे कार्यालयीन भाडे देयकातील 
प्रॉपर्टी टॅक्स ची आकारणी कमी करण्यात 
आल्यामुळे रु. १२,७१,१३२/- मुख्य विद्युत 
क्षक, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली विद्युत 
क्षक, ठाणे या कार्यालयाने सादर केलेले रु. 
२१,०७० भाडेपट्टीचे देयक कोषागार कार्यालय, 
ठाणे यांनी आक्षेप लावून दि. ३१.०३.२०१८ रोजी 
उशिराने परत केल्यामुळे अशी एकूण रक्‍कम 
रु. २८,९३,६०२/- इतक्या रक्कमेची अनुदानात 
घट दिसून येत आहे. 


(9) संगणक खर्च (१७) ०.२२२६ | 0.9022980 | ०.०५०३८१० | वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे रु. 
४,४५,२००/- व अधिक्षक अभियंता मुंबई प्रादेशिक 
मंडळ रु. २०,६२४/- अधिक्षक अभियंता पुणे 
प्रादेशिक मंडळ रु. १७,६००/- अधिक्षक अभियंता 
नागूपर प्रादेशिक मंडळ रु. १४,६३२/- तसेच मुख्य 
विद्युत निरीक्षक कार्यालयाचे रु. ५७९४/- यांनी 
इतके अनुदान समर्पित केलेले असून अशी एकूण 
रक्कम रु. ५०३८१०/- इतक्या रक्कमेची 
अनुदानात घट दिसून येत आहे. 


८) । पेट्रोल, तेल व वंगण ०.०४५६ | ०.००३६५३९ | ०.०४१९४६१ | वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे रु. 
खर्च (२४) ९१,२००/- व अनेक कार्यालयात शासकीय वाहन 

उपलब्ध नसल्यामुळे पेट्रोल, तेल व वंगण यावरील 
खर्च कमी झाल्याने रु. ३२,८२६१/- salt एकूण 
रक्‍कम रु. ४१,९४६१/- इतक्या रक्कमेची 
अनुदानात घट दिसून येत आहे. 


९) जाहिराती व प्रसिध्दी ०.००४० | ०.००३१३८२ | ०.०००८६१८ = | वित्तविभागाने लादलेल्या कपातीमुळे रु. ८,०००/- 
(२६) व संगणक वितरण प्रणालीमध्ये रु. १०००/- च्या 
खालील रक्कमेचे बीडीएस निघत नसल्यामुळे रु. 
६१८/- अशी एकूण रक्कम रु. ८६१८/- इतक्या 
रक्कमेची अनुदानात घट दिसून येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३२/ऊर्जा-३ 


qo) | इतर खर्च (५० 


०.००४० 


a .00 


0,00¥0 


वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे रु. ८०००/- 
व अधिक्षक अभियंता, नागपूर प्रादेशिक मंडळ यांनी 
रु. ३२,०००/- इतके अनुदान समर्पित केले असून 
एकूण रक्कम रु. ४०,०००/- इतक्या रक्कमेची 
अनुदानात घट दिसून येत आहे. 


११) | मोटार वाहने (५१) 


०.०५०० 


०.००४९६८७ ०.०४५०३१३ 


वित्त विभागाने लादलेल्या कपातीमुळे रु. 
१,००,०००/- व अनेक कार्यालयात 
शासकीय वाहन उपलब्ध नसल्यामुळे 
रु. ३,५०,३१३/- अशी एकूण रक्कम रु. 
४,५०,३१३/- इतक्या रक्कमेची अनुदानात घट 
दिसून येत आहे. 


एकूण 


४९.३६७२ 


३८.३२३४६७३ | ११.०४३७३२७ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८० ६०५१२५१२०५५१० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत :- 


Vilas Mahadeorao १७५७५४ 


Rajurkar 


ly signed by Vilas Mahadi 


shtra, 
5.4.20=8346' b48e344470b76 
2595df0495 1b4, 
INumber=02c5c00269dd48836be0d9939bdff848a9ff1f1a9fd195 
baf3a104d09b0817d9, cn=Vi 
Date: 2018.06.05 12:51:00 +05'30 


(वि.म.राजुरकर) 
शासनाचे अवर सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


३. मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, 


मुंबई ७१ 


४. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र परिषद / सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/रालेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


७. निवासी लेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१ 


८. क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


९. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


